कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियान (तेलबिया व वृक्षजन्य तेलबिया) अंतर्गत 
सन २०२०-२१ मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 
पहिल्या हप्त्याचा ₹७०.३७ लाख निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-राअसु-२०२०/प्र.क्र.३८/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ मार्च, २०२१ 


संदर्भ:- 

१. केंद्र शासनाचे अभियाना संदर्भात 
htto://agricoop.nic.in/dacdiviion/dacdiviion/NMOOP2049¥..pdf या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना 

२. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२० 

३. वित्त विभागाचा झासन निर्णय क्र.अर्थसं/२०२०-प्र.क्र/६५.अर्थ३-, दि ०४.मे .२०२० 

४. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.२-१५/२०२०-॥॥5॥॥(05), दि.१४/०५/२०२० 

५. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.राअसु-२०२०/प्र.क्र.३३/४-अ, दि.०६/०६/२०२० 

६. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.राअसु-२०२०/प्र.क्र.३३/४-अ, दि.१६/०६/२०२० 

७. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.१४-१/२०२०-७/५-॥ , दि.१९/०५/२०२० 
८ 
९ 


. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.१४-१/२०२०-७५-॥ , दि.०१/०६/२०२० 
. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.वि.प्र.२/राअसु(गळीत)२०२१/पुन्जि.वि.मा/प्र.क्र.०५६/१९/१४३५२, 
दि.१६/०६/२०२० 
१०. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.राअसु-२०२०/प्र.क्र.३३/४-अ, दि.०८/१०/२०२० 
११.कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.राअसु-२०२०/प्र.क्र.३८/४-अ, दि.२६/०८/२०२० 
१२.कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.राअसु-२०२०/प्र.क्र.३८/४-अ, दि.०६/१०/२०२० 
१३.कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.वि.प्र./राअसु(गळीत)२०२१/उर्व.कार्य.वि.मा/अ.वा./प्र.क्र.२५५६४, 
दि.१६/०६/२०२० 
१४.कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.राअसु-२०२०/प्र.क्र.३८/४-अ, दि.०४/१२/२०२० 
१५.कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.वि.प्र./राअसु(ग.तेल)२०-२१/निधी मागणी./प्र.क्र०६/२०/५१५१ 
दि.०८/०२/२०२१ 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाने सन २०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत (गळीतधान्य व 
तेळताड) अभियान राबविण्यासाठी संदर्भ क्र.४ येथील दि.१४/०५/२०२० च्या पत्रान्वये रु.६४०३.०६ 
लाख (Hs हिस्सा रु.३८६७०८२ लाख व राज्य हिस्सा रु.२५३५.२२ लाख) एवढया रकमेचा वार्षिक 
कृती आराखडा मंजूर केला आहे. तथापि वित्त विभागाच्या दि.०४ मे. २०२० च्या शासन निर्णयाच्या 
अनुषंगाने PFMS खात्यातवरील शिल्लक रक्‍कम व उपलब्ध अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या ३३ टक्के च्या 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसु-२०२०/प्र.क्र.३८/४अओ 


मर्यादेत संदर्भ क्र.५, ६ व १० येथील अनुक्रमे दि.०६/०६/२०२०, दि.१६/०६/२०२० व 
दि.०८.१०.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 

केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.9 व ८ येथील दिनांक १९/०५/२०२० व दि.०१/०६/२०२० च्या 
पत्रान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (तेलबिया व वृक्षजन्य तेलबिया) अंमलबजावणीसाठी पहिल्या 
हप्त्याचा तीन्ही प्रवर्गाकरिता एकूण रु.१९०५.०० लाख निधी मुक्‍त केला आहे. अभियानांतर्गत 
सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता पहिल्या हप्त्यापोटी अभियान-१ (तेलबिया) करीता केंद्र हिस्याचा 
₹१५०१.१४ लाख निधी मुक्‍त केला आहे. आयुक्तालयाने संदर्भ क्र.१५ येथील पत्रान्वये केलेल्या 
मागणीप्रमाणे केंद्र हिस्स्याचा रु.९८.८७७ लाख निधी त्या समरुप राज्य हिस्याचा ₹५२.९४१ लाख 
असा एकूण ₹१५१.८१८ लाख निधी वितरणाचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. 


तथापि, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-२०२०-२१ अंतर्गत अन्नधान्य व गळितधान्य पिकांच्या 
सर्वसाधारण प्रवर्गाकरीता वित्त विभागाने केंद्र व राज्य हिस्साचे ७०% निधी वितरणास मान्यता देऊन 
सदर निधी 805 प्रणाळीवर उपलब्ध करून दिलेला आहे. उपरोक्त प्रमाणे राज्य हिस्साचा 
रु.२८.१४८ लाख निधी व केंद्र हिस्साचा रु.१०३७.२० लाख निधी BDS प्रणालीवर वितरणास 
उपलब्ध आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-२०२०-२१ अंतर्गत गळितधान्य पिकांच्या सर्वसाधारण 
प्रवर्गाकरीता आयुक्तालयाच्या मागणीप्रमाणे केंद्र हिस्सा उपलब्ध आहे. तथापि, राज्य हिस्सा 
रु.५२.९४१ लाख इतका निधी उपलब्ध नाही. तुर्तास अर्थसंकल्पिय प्रणालीवर वितरणास उपलब्ध 
असणारा राज्य हिस्सा रु. २८.१४८ लाख व त्यास समरुप केंद्र हिस्सा ((०%) रु.४२.२२२ लाख 
वितरीत निधी करणेबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णयः 

१. सन २०२०-२१ करीता कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत (तेलबिया) 
राज्यात राबविण्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र व राज्य हिस्स्याचा मिळून एकूण ₹७०.३७ 
लाख (रुपये सत्तर लाख सदोतीस हजार फक्त) निधीच्या वितरणास मान्यता देण्यात येत 
आहे.सदर निधीपैकी केंद्र व राज्य हिस्साच्या निधीचे विवरण पुढीलप्रमाणे- 


(रु.लाख) 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान सर्वसाधारण प्रवर्ग एकूण 
(तेलबिया व तेलताड) केद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा 

(६०%) (४०%) 
अभियान क्र.१ (तेलबिया) ४२.२२२ २८.१४८ ७०.३७ 


२. परिच्छेद-१ मध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र हिछ्याचा रु. ४२.२२२ लाख निधी (अक्षरी रुपये 
बेचाळीस लाख बावीस हजार दोनशे फक्त) आणि राज्य हिस्स्याच्या ₹२८.१४८ लाख निधी (अक्षरी 
रु. अठ्ठावीस लाख चौदा हजार आठशे फक्त) असा एकूण रु.७०.३७ लाख (रुपये सत्तर लाख 
सदोतीस हजार फक्त) वितरीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसु-२०२०/प्र.क्र.३८/४अओ 


३. परिच्छेद-१ते २मध्ये नमूद केल्यानुसार अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत केलेला 
केंद्र निधी सन २०२०-२१ मध्ये पुढील लेखाशिर्षाखालील अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून खर्ची टाकावा:- 


चा राज्य हिस्सा 

मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 

२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 

(००) (१०२) अन्नधान्य पिके (००) (१०२) अन्नधान्य पिके 

(००) (२५) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न | (००) (३३) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 

(केंद्र हिस्सा ६०%) (केंद्र पुरस्कृत योजना) । (राज्य हिस्सा ४०%) (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(२४०१ ४६१४)(योजनांतर्गत) (दत्तमत) (२४०१ A238) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 

३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


४. सन २०२०-२१ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या 
दृष्टीने निधी आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
णि आयुक्तालय । आयुक्त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी 
स्तर कृषी आयुक्तालय, पुणे । आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
२  ।जिल्हास्तर । संबंधित जिल्हा अधिक्षक । संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी 
कृषी अधिकारी अधिकारी कार्यालयातील 
लेखाधिकारी 


५. शासन निर्णयान्वये कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (तेलबिया) करिता 
उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या रु.७०.३७ लक्ष रक्कमेचे जिल्हा निहाय/ 
कार्यालय निहाय वाटप करण्याकरिता संचाळक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांना प्राधिकृत करण्यात येत 
असून त्यांनी अभियानांतर्गत जिल्हा निहाय वाटप करावयाचा निधी ?॥॥8 प्रणालीद्वारे सर्व संबंधित 
जिल्हयांना वितरीत करावा. 


६. सदर निधी खर्च करताना संदर्भ क्र.१ येथील अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना व संदर्भ क्र.५,६ 
व १० येथील दि.०६/०६/२०२०, दि.१६/०६/२०२० व दि.०८.१०.२०२० च्या शासन निर्णयातील 
अटी, शर्ती व विहित कार्य पध्दतीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे. 


9. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दि.१६ एप्रिल, २०२० नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर 
परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसु-२०२०/प्र.क्र.३८/४अ 


Ce सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०८१३२३५३८६०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHAVEER BALASAHEB ZENDAGE 
GOVERNMENT OF MA\ , U=AGRI AND ADF 
IT, postalCode=40003: shi 


MAHAVEER 
BALASAHEB ZENDAGE « 


9 


(महावीर झेंडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


९4276105541 वि9223८ 
DB2C2FAD747357, 

138285326848 1CB2CEEE1F236D393ACECB7 
R BALASAHEB ZENDAGE 


प्रतिः- 
१. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्राळय, मुंबई 
८. सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग ,मंत्रालय, मुंबई. 
९. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११.संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२.सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 
१३.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
१४.महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेख), मुंबई. 
१५.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपुर 
१६.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 
१९.वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
२०.निवड नस्ती-४अ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


